राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन २०१८-२०१९ 
राज्य निवड समितीची नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.५८/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २९ जून, २०१९ 


संदर्भ: - १ केंद्र शासनाचे पत्र क्र.एफ १-५/२०१८- एनएटी दिनांक ६ मे,२०१९ 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.एफ १-४/२०१८- एनएटी दिनांक ७ जून,२०१९ 
3) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.एफ १-४/२०१९ -एनएटी दिनांक २१ जून ,२०१९ 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाकित पत्र क्र.१ व २ च्या पत्रांनुसार केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन 
२०१८-२०१९ च्या अनुषंगाने सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केळी आहेत. तसेच संदर्भाधीन क्र.३ 
च्या पत्रानुसार राज्य निवड समितीमध्ये समावेश करावयाच्या केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधीचे नाव 
प्राप्त झाले आहे.त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन २०१८-२०१९ साठी खालीलप्रमाणे राज्य 
निवड समिती नियुक्‍त करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पद 

ar sl अपर मुख्य सचिव,शञालेय शिक्षण व Hist विभाग अध्यक्ष 

२ प्रा.नित्यानंद प्रधान ( केद्र शासनाचे प्रतिनिधी) सदस्य 

३ शिक्षण आयुक्त ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे सदस्य 

(| शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सदस्य सचिव 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

षु शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) महाराष्ट्र राज्य,पुणे सदस्य 

६ संचालक,महाराष्ट्र राज्य, शौक्षणिक संशोधन व सदस्य 
प्रशिक्षण परिषद,पुणे (MSCERT) 


२. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे.निवडी संदर्भात आवश्‍यक ती गुप्तता राखण्याची दक्षता निवड समितीने घ्यावी. 
जिल्हा निवड समितीने शिफारास केलेल्या नामांकनापैकी सहा नामांकने राज्य निवड समितीने 
ऑनलाईन पोर्टलद्वारे केंद्रशासनास ( National Jury ) दि.११ जुलै ते २४ जुले २०१९ पर्यंत 
पाठवावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.५८/टीएनटी-४ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२९१२५४१९१९२१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JAYSING SHIVAJI RASKAR, 

J AY S | N G ON: c=IN steMahorashia, 
2.5.4.20=04640d2030eaa3854379434ab85482042a07 2e8a601095b5f7a 
a8d67b9b02db2, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

INumber=d5875ae525f225286aa 1 bc9a2e0f8cb0a86bc5ba02f01bO 


serial 
f5cb7¢718d820e722, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=JAYSING SHIVAJI RASKAR 


Date: 2019.06.29 12:58:57 +05'30' 


(ज.शि. रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१.आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२.सर्व जिल्हाधिकारी. 

३.शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

४.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

६.प्रा.नित्यानंद प्रधान ( केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी )-शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेमार्फत. 

७.सर्व जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई. 

८.सर्व प्राचार्य ,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था ( DIECPD ). 

९.संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,पुणे ( MSCERT). 

qo. Mares, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण,मुंबई. 

११.मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्राळय,मुंबई. 

१२.मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 

१३.मा.प्रधान सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,बांधकाम भवन,मुंबई. 

१४.सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१५.निवड नस्ती,टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


